वाचा 


अटल भूजल योजनेंतर्गत उत्कृष्ट लोकसहभाग 
नोंदविणाऱ्या व काम करणाऱ्या गावांना पुरस्काराने 
सन्मानित करणेकरिता भूजल समृध्द ग्राम स्पर्धेचे 
आयोजन करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः भूजल-१८२२/प्र.क्र.३८/पापु-१९ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १० जुले, २०२३ 


१) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : भूजल -१८२०/ प्र.क्र.३४/ पापु १५, 
दिनांक २६/११/२०२० 
२) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : भूजल -१८२१/ प्र.क्र.९४/ पापु १५, 
दिनांक २६/०७/२०२१ 
३) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : भूजल -१८२२/ प्र.क्र.२४५/ पापु १५, 
दिनांक ९/०३/ २०२३ 
४) आयुक्‍त तथा प्रकल्प संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे पत्र जा.क्र. 
भूसवियं/अभूयो/समृध्द ग्राम स्पर्धा/ पं.क्र. २१५/२१४/२०२३, दिनांक 2/04/2023 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


अटल भूजल योजनेतर्गत उत्कृष्ट लोकसहभाग नोंदविणाऱ्या व काम करणाऱ्या गावांना पुरस्काराने सन्मानित 
करणे करिता भूजल समृध्द ग्रामसभेचे आयोजन करण्यासंदर्भात संदर्भ क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील परि.क्र. (१अभियान स्पर्धा कार्यक्षेत्र व कालावधी यामध्ये स्पधेचे 
वेळापत्रक खालीलप्रमाणे नमूद केले आहे- 


अ.क्र वर्ष मुल्यमापनाचा कालावधी पमिती्व पुरस्कार जाहीर 
तपासणी होण्याचा कालावधी 
कालावधी 
9 | २०२२-२३ | आतापासून ते ३१ मे, २०२३ जून, २०२३ » २०२३ 
२ २०२३-२४ | ०२ ऑक्टोबर, २०२३ ते ३१ मे, २०२४ | जून, २०२४ » २०२४ 
याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे 
अ.क्र वर्ष मुल्यमापनाचा कालावधी समिती पुरस्कार जाहीर 
तपासणी होण्याचा कालावधी 
कालावधी 
।__१____| २०२२-२३ | २ ऑक्टोबर, २०२२ ते ३१ मे, २०२३ जून, २०२३ , २०२३ 
२ २०२३-२४ | २ ऑक्टोबर, २०२३ ते ३१ मे, २०२४ जून, २०२४ , २०२४ 


शासन निर्णय क्रमांकःभूजल -१८२२/प्र.क्र. ३८/पापु-१९ 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१०१३२२२८२१२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJESH SHALIGRAM GOVIL 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 2.5.4.20=c549410b2251df8c92783a2dal 7afcacbe7f8fe3a4fd88f1 56fea8443387 1f11, 
pseudonym=33A179E7AD16D30003C36A2A8ECB842B36CA1804, 

serialNumber=0ED8916DB8E68105B4125438A 1606D0F 12978EECB0C9464E868A33D64327201B, cn=RAJESH SHALIGRAM GOVIL 
Date: 2023.07.11 15:05:48 +05'30' 


(राजेश गोविल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा. मंत्री,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग मंत्रालय, मुंबई 
५) सन्माननीय विधानमंडळ सदस्य (सर्व ) 
६) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


qo) अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) प्रधान सचिव, कृषि विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१२) अपर मुख्य सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 
१४) आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, पुणे 
१५) संचालक, मृद संधारण व पाणलोटक्षेत्र व्यवस्थापन, जलसंधारण आयुक्तालय, औरंगाबाद 
१६) जिल्हाधिकारी, सर्व (मुंबई हहर व उपनगर वगळून) 
१७) प्रधान महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर. 
) 
) 
) 
) 
) 


१८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१९) संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर 

२०) प्रादेशिक संचालक, केंद्रीय भूमीजल मंडळ , नागपूर 

२१) प्रादेशिक उपसंचालक,भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सर्व ) 

२२) जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी( संबंधित सर्व) 

२३) प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय ,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःभूजल -१८२२/प्र.क्र. ३८/पापु-१९ 
२४) कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग (संबंधित सर्व ) 
२५) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या. 
२६) उपविभागीय महसूल अधिकारी, तहसिलदार, गट विकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी 
(संबंधित सर्व ) 
२७ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी 
२८) उपअभियंता (लघुसिचन)/ उपअभियंता (सिंचन)जलसंपदा विभाग/जिल्हा परिषद 
२९) उपसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
30) उपसचिव (सवी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
39) ग्रंथपाल,विधानमंडळ ग्रंथालय, मुंबई 
३२) संबधित अधिकारी,भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (संचालनालयार्फत) 
३३) निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


